महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.०४/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


आदेशा 


श्रीमती जयरेखा मि.निकुंभ, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची राज्य 


माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव पदावर खालील अटी व शातींच्या 
अधीन राहून तीन वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत. 
(अ) श्रीमती जयरेखा मि.निकुंभ, अवर सचिव, ह्या ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा 


कार्यभार सुपूर्द करतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि 


ती सेवा ज्या तारखेला श्रीमती जयरेखा मि.निकुंभ, अवर सचिव, आपल्या शासकीय 


पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार झासन / सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर Palacio आवश्यक वाटली नाही तर त्याला मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे 


परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोकक्‍्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याळा तीन 
महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 
(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे sail कमीत कमी तीन 


महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट-२) 


मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभाग व सा.प्र.वि.(कार्यासन-६) यांनी आपापसात सल्लामसलत करून 


ठरवाव्यात. तसेच अटी व ard ठरविल्यानंतर म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) 


नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट-२) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती नमूद करूनच 


प्रतिनियुक्‍तीचे आदेश काढणे आवश्‍यक आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.०४/चौदा 


३. श्रीमती जयरेखा मि.निकुंभ, अवर सचिव, यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय 


बाबी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


8. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१२१७५४१९४००७ असा आहे. 


प्रत, 


oc “७ AD  -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


|, Gi i} 
ration tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
711585 ff 9bObb07e3c6556e724501 dOcSeaSc63b3146 


Imtiyaz 
7 314d51e 'd0a6, 
serialNum| -77a529748c5e7c1ba7a66e81 c654ba3c492fda5b29e 
Mushtaque (32 ements 
Date: 2019.02.12 17:57:11 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

. अमु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अ.मु.स., उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई, 

. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, 


मुंबई 


. राज्य माहिती आयुक्‍त, नाशिक खंडपीठ, नाशिक 


७. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई 
६. सह/उप सचिव, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई, 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद २ नुसार कार्यवाही करून काढण्यात 
येणाऱ्या प्रतिनियुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
उप सचिव (का-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. श्रीमती जयरेखा मि.निकुंभ, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


, निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


